उप संचालक, आरोग्य सेवा,मुंबई मंडळ, 
ठाणे यांच्या अधिपत्याखालील उपजिल्हा 
रुग्णालय, ASN, SEM MER, ATT 
येथील ४९ अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्रक्र-१०४/आरोग्य ३(अ) 
गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत, १० वा मजला, ए विंग, 
एल.टी.मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: ०६ एप्रिळ,२०१८. 


वाचा :- 
9) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांकः अपदे २०१७/प्रक्र-१२८/आरोग्य ३(ओ), 
दि.१.२.२०१८. 
२) सहसंचालक (रुग्णालय-राज्यस्तर),आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/कक्ष-३/टे५अ/२०१८- 
१९/ठाणे/अपदे/३०४१-४२/१८, दि.२३.०३.२०१८. 
३) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः पदनि २०१६/प्रक्र-८/१६/आ.पु.क. दि.०५.०३.२०१८. 


शासन निर्णय:- 

संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासननिर्णयान्वये उप संचालक, आरोग्य सेवा,मुंबई मंडळ,ठाणे यांच्या 
अधिपत्याखालील उपजिल्हा रुग्णालय,जव्हार,डहाणू,ऱाहापूर,माणगांव येथील ४९ अस्थायी पदांना 
दि.१.१.२०१८ दि.२८.२.२०१८ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. 

संदर्भाधीन क्र.२ येथील प्रस्तावास अनुसरुन सदर पदांना दि.१.०३.२०१८ ते दि.३०.९.२०१८ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. सदर ४९ अस्थायी पदाना शासन निर्णय 
वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्रक्र-८/१६/आ.पु.क दिनांक ०५.०३.२०१८ मधील अटीच्या अधीन राहून दिनांक 
१.३.२०१८ ते ३०.०९.२०१८ या कालावधी पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

सदर पदांवरील खर्च खाली दर्शविण्यात आलेल्या लेखाशिर्षातून खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा खर्च 
सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागवण्यात यावा. 

मागणी क्रमांक आर-१ 

२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०६ सार्वजनिक आरोग्य,००१ - संचालन व प्रशासन 

००१ (०८) प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रा.रु. इतका दर्जा वाढविणे 

(२२१००४१३) 

मागणी क्रमांक आर-१ 

२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०३ ग्रामीण आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा 

११०-५ इतर रुग्णालये व दवाखाने, (०१) (०१) कुटीर रुग्णालये 

(22900394) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्रक्र-१०४/आरोग्य ३(अ) 


मागणी क्रमांक आर-१ 

२२१० - वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०१ - नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा 

११० - रुग्णालये व दवाखाने 

११०-७ पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-राज्य योजनांतर्गत योजना 

(०६) (09) मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये व दवाखाने (२२१० ०२२६) 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय,वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६ / प्र.क्र. ८/ 
१६/आ.पु.क.दि.५.३.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४०६१०५९०८८०१७ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


शा Digitally signed by Rajendra 
R च] e al d i a Shamraoji Kaurte 
DN: CN = Rajendra Shamraoji 
Kaurte, C = IN, S = Maharashtra, 


S h am rao} | O = Government Of Maharashtra, 


OU = Public Health Department 


Date: 2018.04.06 13:03:04 
Kaurte aoe 


(रा.शा.कौरते) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. आयुक्त,आरोग्यसेवा, आयुक्‍तालय,आरोग्य भवन,मुंबई 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 
४. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ,ठाणे 
५. जिल्हा शल्य चिकित्सक,ठाणे 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी,ठाणे 
७. वैद्यकीय अधिक्षक,उप जिल्हा रुग्णालय,जव्हार,डहाणू,शहापूर,माणगाव 
८. महाराष्ट्र (लेखा व लेखापरिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
९. वित्त विभाग (व्यय १३)/वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई 
१०. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (सेवा-२, सेवा-३, सेवा-५, अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. निवडनस्ती (आरोग्य-३ अ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र 


मुंबई मंडळ, ठाणे अंतर्गत उपजिल्हा रुग्णालय, जव्हार येथील अस्थाई पदे दि.१.३.२०१८ ते ३०.९.२०१८ पर्यंत पुढे चाळू ठेवणेबाबत. 


अ. | पदनिर्मितीचा शासन पदनाम पद वेतनश्रेणी ज्या शासकीय आदेशान्वये लेखाशिर्ष 
क्र. | निर्णय, क्रमांक व संख्या पदे चालू ठेवली त्याचा 
दिनांक क्रमांक व दिनांक 
[4 area निर्णय अधिपरिचारीका 4 | ९३००-३४८०० । सार्वजनिक आरोग्य विभाग मागणी क्रमांक आर-१ 
क्र.जाबॅप्र शासन निर्णय क्र.अपदे 
२ वैद्यकीय अधिकारी | १५६००-३९१०० २२१० - वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
२००३/सीआर- तव या २०१७/ प्र.क्र.१२८/ 
3/जाबॅक/आरोग्य-४, pre आरोग्य-३अ, ०३ - ग्रामीण आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा 
४ औषध निर्माता व्यि ५२००-२०२०० ०१) (०१ - कुटीर रुग्णालये (२२१० 0394) 
षु अपघात विभाग सेवक Bal ४४४०-७४४० 
६ कक्षसेवक 2 | ४४४०-७४४० 
एकूण ES 


मुंबई मंडळ, ठाणे अंतर्गत उपजिल्हा रुग्णालय, डहाणू येथील अस्थाई पदे दि.१.३.२०१८ ते 30.8.209¢ पर्यंत पुढे चालू ठेवणेबाबत. 


अ. | पदनिर्मितीचा शासन पदनाम पद वेतनश्रेणी ज्या शासकीय आदेशान्वये लेखाशिर्ष 
क्र. । निर्णय, क्रमांक व संख्या पदे चालू ठेवली त्याचा 
दिनांक क्रमांक व दिनांक 
a area निर्णय अधिपरिचारीका 4 | ९३००-३४८०० । सार्वजनिक आरोग्य विभाग मागणी क्रमांक आर-१ 
क्र.जाबॅप्र शासन निर्णय क्र.अपदे 
२ वैद्यकीय अधिकारी a १५६००-३९१०० २२१० - वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
२००३/सीआर- ता व वार २०१७/ प्र.क्र.१२८/ 
३/जाबॅक/ आरोग्य-४, ( aie आरोग्य-३अ, ०३ - ग्रामीण आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा 
३ | दि.७.७.२००४ परिसेविका ie | 8300-38200 | दि.१.२.२०१८ ११० - ५ इतर रुग्णालय व दवाखाने 
8 प्रयोगशाळा सहाय्यक ial 9300-3800 ०१) (09) - कुटीर रुग्णालये (२२१० 0394) 
दु औषध निर्माता ied 4200-20200 
नि अपघात विभाग सेवक al ४४४०-७४४० 
७ कक्षसेवक 2 | ४४४०-७४४० 
एकूण १२ 


विवरणपत्र 


मुंबई मंडळ, ठाणे अंतर्गत उपजिल्हा रुग्णालय, शहापूर येथील अस्थाई पदे दि.१.३.२०१८ ते ३०.९.२०१८ पर्यंत पुढे चालू ठेवणेबाबत. 


अ. | पदनिर्मितीचा शासन पदनाम पद वेतनश्रेणी ज्या शासकीय आदेशान्वये लेखाशिर्ष 
क्र. । निर्णय, क्रमांक व संख्या पदे चालू ठेवली त्याचा 
दिनांक क्रमांक व दिनांक 

[4 area निर्णय अधिपरिचारीका ष्‌ ९३००-३४८०० । सार्वजनिक आरोग्य विभाग मागणी क्रमांक आर-१ 

क्र.जाबॅप्र शासन निर्णय क्र.अपदे 
२ वैद्यकीय अधिकारी णि १५६००-३९१०० २२१० - वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

२००३/सीआर- कलन कता, २०१७/ प्र.क्र.१२८/ 

( क्ष), वर्ग-२ योत eee पां 
३/जाबॅक/आरोग्य-४, आरोग्य-३अ, ०६ - सार्वजनिक आरोग्य 
परिसेविका ea 00-3¥Z00 
३ | दि.७.७.२००४ ९३००-३ दि.१.२.२०१८ eh आवतन शातात 
8 प्रयोगशाळा सहाय्यक व्यि -३४८ — 
2 4 ल र पतात ००१ (०८) प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रा.रु. इतका 
4 औषध निर्माता शि ५२००-२०२०० वाढविणे (२२१० ०४१३) 
रि अपघात विभाग सेवक Ba ४४४०-७४४० 
७ कक्षसेवक २ ४४४०-७४४० 
८ सफाईंगार La] ४४४०-७४४० 
एकूण १३ 


मुंबई मंडळ, ठाणे अंतर्गत उपजिल्हा रुग्णालय, माणगाव येथील अस्थाई पदे दि.१.३.२०१८ ते ३०.९.२०१८ पर्यंत पुढे चाळू ठेवणेबाबत. 


अ. | पदनिर्मितीचा शासन पदनाम पद वेतनश्रेणी ज्या शासकीय आदेशान्वये लेखाशिर्ष 
क्र. । निर्णय, क्रमांक व संख्या पदे चालू ठेवली त्याचा 
दिनांक क्रमांक व दिनांक 
a area निर्णय अधिपरिचारीका 4 | ९३००-३४८०० । सार्वजनिक आरोग्य विभाग मागणी क्रमांक आर-१ 
क्र.जाबॅप्र शासन निर्णय क्र.अपदे 
२ वैद्यकीय अधिकारी a १५६००-३९१०० २२१० - वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
२००३/सीआर- ता व वार २०१७/ प्र.क्र.१२८/ 
३/जाबॅक/ आरोग्य-४, ( aie आरोग्य-३अ, ०३ - ग्रामीण आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा 
३ | दि.७.७.२००४ परिसेविका ie | 8300-38200 | दि.१.२.२०१८ ११० - ५ इतर रुग्णालय व दवाखाने 
प्रयोगशाळा सहाय्यक rd a 
8 प्रयोगशाळा सहाय्यक ial 9300-3800 ०१) (09) - कुटीर रुग्णालये (२२१० 0394) 
दु औषध निर्माता ied 4200-20200 
नि अपघात विभाग सेवक al ४४४०-७४४० 
७ कक्षसेवक 2 | ४४४०-७४४० 
८ सफाईंगार ica ४४४०-७४४० 
एकूण १३ 


